प्रमुख न्यायाधीठा, कौटुंबिक न्यायालय, नागपूर यांना कौटंबिक न्यायालय नागपूर यांना 
कार्यालयीन कामकाजाकरीता एक नवीन शासकीय 
वाहन खरेदी करण्यास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : कौटुंन्या १११५/प्र.क्र.१२२/का-नऊ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक: १० ऑगस्ट, २०२१ 


वाचा : १) विधि व न्याय विभाग शासन निर्णय क्र. कौटुंन्या १११५/प्र.क्र.१७८/का. नऊ, 
दि.२०.१२.२०१६ 
२) विधि व न्याय विभाग शासन निर्णय समक्रमांक दि.३०.०७.२०१८ 
३) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. वाहन-२०१७/प्र.क्र.४१/१७/विनियम, दि.२८.०७.२०२० 
४) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.१/501.08॥/987./९०१/२०२१ दि.२३.०४.२०२१ 
५) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३ दि.२४.०६.२०२१ 


प्रस्तावना : 


संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये राज्यातील ११ कौटुंबिक न्यायालयांचा वाहन आढावा मंजूर करण्यात 
आला आहे. सदर वाहन आढाव्यानुसार, कौटुंबिक न्यायालय, नागपूर या कार्यालयाकरीता २ वाहने अनुज्ञेय आहेत. 
संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये, प्रमुख न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय, नागपूर यांना कार्यालयीन 
कामकाजाकरीता एक नवीन शासकीय वाहन खरेदी करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. तथापि, Gem 
(Government e-Market) प्रणालीवर कौटुंबिक न्यायालय, नागपूर या कार्यालयाची नोंद नसल्याने तेव्हा वाहन 
खरेदीची प्रक्रिया राबविणे शक्य झाले नाही. सद्यस्थितीत GeM (Government e-Market) प्रणालीवर कौटुंबिक 
न्यायालय, नागपूर या कार्यालयाची नोंद झाली असल्याने, प्रमुख न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय, नागपूर यांनी मा. 
उच्च न्यायालयामार्फत प्रमुख न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय, नागपूर यांना कार्यालयीन कामकाजाकरीता एक नवीन 
शासकीय वाहन खरेदी करण्यास मंजुरी देण्याची पुनश्च विनंती शासनास केली आहे. त्यानुसार संदर्भ क्र. ४ येथील 
प्रस्तावानुसार प्रमुख न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय, नागपूर यांना कार्यालयीन कामकाजाकरीता १ नवीन शासकीय 
वाहन खरेदी करण्याच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 
प्रमुख न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय, नागपूर यांना कार्यालयीन कामकाजाकरीता १ नवीन शासकीय वाहन 
खरेदी करण्यास याद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे. 


२. याकरीता येणारा खर्च "मागणी क्र.जे-१, २०१४, न्यायदान-१०५ दिवाणी व सत्र न्यायालये-(०१)(०२) प्रमुख 
न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय, सांकेतांक २०१४ ०३४१, १३- कार्यालयीन खर्च" या लेखाशीर्षाखाली संबंधित आर्थिक 
वर्षासाठी मंजुर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. वाहन खालील अटींच्या अधीन राहून संबंधितांना मंजूर करण्यात येत आहे - 


(अ संदर्भ क्र. 3 येथील वित्त विभागाच्या दि.२८.०७.२०२० च्या शासन निर्णयानुसार राज्यस्तरीय वाहन 
आढावा समितीच्या मान्यतेने वाहन अनुज्ञेय केलेले इतर अधिकारी यांना रु. ८.०० लक्षच्या मर्यादेत 
वाहनाची खरेदी करण्यात यावी. वाहन खरेदीसाठी मंजूर केलेल्या अनुदानामध्ये वाहनाच्या 
किंमतीसमवेत सर्व करांचा समावेश आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः कौटुंन्या १११५/प्र.क्र.१२२/का-नऊ 


(ब) अनुज्ञेय वाहन खरेदी करताना आपल्या कार्यक्षेत्रात सदर वाहनाची देखभाल व दुरुस्तीची सुविधा 
तसेच, वाहनाच्या सुट्या भागांची (Spare Parts) उपलब्धता समाधानकारक असल्याची खातरजमा 
करावी. 


(क) नवीन वाहन ज्या अधिका-यास मंजूर करण्यात आले आहे, त्या अधिका-याकडूनच त्याचा वापर 
त्याच कार्यालयाकरीता, शासकीय कामकाजासाठीच करण्यात यावा, अन्य अधिका-यांकडे हस्तांतरीत 
करण्यात येऊ नये. 


(ड) सदर अधिका-यांनी वाहन खरेदी केल्याचा अनुपालन अहवाल वाहन क्रमांकासहित शासनास 
सादर करावा. 

(इ) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या दि.२४.०८.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार GeM Portal 
वरुन सदर वाहन खरेदी करण्यात यावे. 


४. प्रस्तुत शासन निर्णय हा वित्त विभागाच्या अनौ.संदर्भ क्र.६६३/२०२१/व्यय-५, दि.२९.०७.२०२१ 
अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.go.inal संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०८१०१७०९२४१११२ असा आहे. सदर शासन निर्णय 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
HODAWADEKAR क णन 


14df84557086c3e03ca2237fcb16310ff5175370bf8e7719a024 
83 1A1A752C2B9B028DAE403EF AAEE70CBC5944, 


77e, 1 
serialNumber=22A 102F28897F7CAE68B80F4942F 265D6F7 1566570CEC799DFB3 
DB3B60C8864F, cn=HODAWADEKAR ANAND BHARAT 
Date: 2021.08.10 17:18:03 +05'30° 


(आनंद भारत होडावडेकर) 
उप विधि सल्लागार-नि-उप सचिव 


ष्र 


प्रति: - 

१) मा. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 

२) प्रबंधक (निरिक्षणे-१), अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई, 

) प्रमुख न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय , नागपूर, 

) महालेखापाल - दोन (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, नागपूर, 
) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर, 

) वित्त विभाग/व्यय-५/विनियम 

) विधी व न्याय विभाग कार्यासन-२३,२४,२५ 

) निवडनस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


